सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. 
झेडजी-३,३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)(२२२५ एफ 
248) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळास निधी वितरीत करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०२३/प्र.क्र.१०/महामंडळे 
मोती महल खोली क्र.२, २ रा मजला, 
१९५ जे.टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२३ 
प्रस्तावना:- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता योजना राबविण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त 
आणि विकास महामंडळास सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२२५ एफ २५४) या 
लेखाशिर्षांतर्गत रू.१००.०० (SAA कोटी wad) इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी बिम्स 
प्रणाळीवर ४२ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय 
वित्त आणि विकास महामंडळास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत मंजूर झालेली रु. १००.०० कोटी पैकी बीम्स प्रणालीवर 
उर्वरित ४२ टक्के निधी म्हणजेच रु. ४२.०० कोटी (अक्षरी रुपये बेचाळीस कोटी फक्त ) एवढे वेतनेतर अनुदान 
खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. योजनांतर्गत निधीतील खर्चासाठी शासनाने ठरविलेले निर्बंध काटेकोरपणे अंमलात आणावेत, तसेच 
ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच योजनेसाठी निधी खर्च करण्यात यावा. 

२. व्यवस्थापनावरील खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने कामकाजात सुसूत्रता आणावी. 

३. विविध बाबींवर खर्च केलेल्या रकमांची तपशीलवार माहिती व त्यावर केलेला खर्च याची सविस्तर 

माहिती शासनास सादर करावी. 

४.कार्यालयीन खर्चात काटकसर करावी. 

५. महामंडळाने कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत. 

६. सदर योजनेचा निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासण्याच्या अधीन वितरीत करण्यात येत आहे. 

७. उपरोक्‍त निधीचा खर्च करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण वित्तीय नियम, योजनेच्या अटी व 
शर्ती, CVC मार्गदर्शक सूचना, CAG निरीक्षणे इ. अनुपालन करून निधीचा विनियोग करावा. 


०२. वरील अनुदानाबाबत उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई हे 
नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), इतर 
मागास बहूजन कल्याण विभाग यांनाआहरण व संवितरण अधिकारी, म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना 
सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास 
महामंडळ (मर्यादित), मुंबई यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ,मुंबई यांस सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारे सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) हे सशर्त सहायक अनुदान आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२३/प्र.क्र.१०/महामंडळे 


०३. याबाबीवर खर्च मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५ (१ (५), महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२२५एफ २५४) या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१४१११९२०२०३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digi 

DN:c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3ef8c2c4c081462a26dea72c10274¢ 177d92363242a 1 bff 
9454421d88652f3, postalCode=400032, st=Mahi 


lal 
ialNumber=8A41558A05225BDD429CBDFA69D2436A1EA3BC5 
173099C377F9F8B13C78A9D57, cn=NIVEDITA LOKESH WARULE. 
2023.03.10 18:16:23 +05'30 


(निवेदिता ares ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, 
मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/अर्थसंकल्प-३) मंत्रालय, मुंबई. 

. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी (रोखशाखा/अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवडनस्ती (महामंडळे). 


eon SG O&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


